दि. २६ जानेवारी- प्रजासत्ताक दिनी, 
शासनाच्या मुख्य कार्यक्रमामध्ये चित्ररथांचे 
संकल्पित चित्र उभारणीच्या अनुषंगाने 
मार्गदर्शन करण्याकरीता समिती गठीत 


करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्र.सीईआर-२०२२/प्र.क्र. १७३ /३०, 
राजशिष्टाचार शाखा, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०६ डिसेंबर, २०२२. 


संदर्भ - १. शासन परिपत्रक क्र. सीईआर-२०१८/प्र.क्र.२५३/३०, दिनांक ६ डिसेंबर, २०१८ 


२. शुध्दीपत्रक क्र.सीईआर-२०१८/प्र.क्र.२५३/३०, दिनांक २६ डिसेंबर, २०१९ 


शुध्दीपत्रक : 


दि. २६ जानेवारी- प्रजासत्ताक दिनी मुंबईतील शासनाच्या मुख्य कार्यक्रमामध्ये चित्ररथांचे 


संकल्पचित्र आणि चित्ररथ उभारण्यासाठी मार्गदर्ान करण्याकरीता समिती गठन करण्याचे या 


विभागाच्या विचाराधीन होते. त्यानुसार शासनाच्या विविध विभागांनी तयार केलेल्या चित्ररथांचे 
संकल्पचित्र आणि चित्ररथ बांधणी/उभारणीबाबत विभागांना मार्गदर्शन करण्यासाठी संदर्भाधीन 


शासन परिपत्रक दिनांक ०६ डिसेंबर, २०१८ व शुध्दीपत्रक दिनांक २६ डिसेंबर, २०१९ मध्ये 
खालीलप्रमाणे सुधारणा करुन समिती गठीत करण्यात येत आहे:- 


oc “७ AD  -8 


Go 


सह सचिव, राजशिष्टाचार-३०, सामान्य प्रशासन विभाग 

उप सचिव, राजशिष्टाचार-३१, सामान्य प्रशासन विभाग 

उप सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग 

अधिष्ठाता, जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई 

अधिष्ठाता, सर जे.जे. उपयोजित कला महाविद्यालय 

सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ 
सह व्यवस्थापकीय संचालक, चित्रनगरी, गोरेगाव 

संचाळक, नाट्य विभाग, मुंबई विद्यापीठ 

संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय 

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजशिष्टाचार-३०. 


अध्यक्ष 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 

सदस्य सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सीईआर-२०२२/प्र.क्र. १७३ /३० 


२. दरवर्षी दि. २६ जानेवारी- प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनामधील संबंधित विभागाने सादर 
केलेल्या चित्ररथांसंदर्भात एक कालबद्ध कार्यक्रम ठरविण्यासाठी व संबंधित विभागास ही समिती 
मार्गदर्शन करील. तसेच चित्ररथांचे नियोजन, चित्ररथांसाठी मैदानावर सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत तसेच संबंधीत विभागास या अनुषंगाने सहकार्य करणे व त्यांना आवश्‍यक ती माहिती 
वेळोवेळी देण्यासाठी अवर सचिव, राजशिष्टाचार-३०, सामान्य प्रशासन विभाग हे समन्वयक म्हणून 
कामकाज पाहतील. 

३. सदर शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१२०६१७१७३९९३०७ आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन करण्यात येत आहे. 

महाराष्टाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MILIND NARAYAN HARDAS 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 

M | L| N D N A RAYA N ADMINISTRATION DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e89d616e5 18a9d873344ff99f204bc29ffa29c4859043f45c6e4d 
620fbdecfa, 
pseudonym=E354473AF59FE844150B23A76627D03F020D24D4, 

H A R DAS serialNumber=C485F95F84F8E6C3499C670331170BBAEC4CF63CED24 


A2EA7672FABAAC6AD7FC, cn=MILIND NARAYAN HARDAS 
Date: 2022.12.06 17:20:58 +05'30° 


(मिलिंद हरदास) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


प्रति: 


७ प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
«७ सह सचिव (कार्यासन-३०, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७ उप सचिव (कार्यासन-२१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

«७ उप सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

© अधिष्ठाता, सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई. 

«७ अधिष्ठाता, सर जे. जे. उपयोजित कला महाविद्यालय, मुंबई 

«७ सहव्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
७ सहतव्यवस्थापकीय संचालक चित्रनगरी, गोरेगाव, मुंबई. 

© संचालक, नाट्य विभाग, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई . 

«७ संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई. 

« सर्व कक्ष अधिकारी (राजशिष्टाचार), मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत: 
निवडनस्ती (कार्यासन-३०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


